सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे - २२ , 


- 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


अनुक्रमणिका 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी १८ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 

व पंचहात समित्या , ग्रामपंचहाती , नगरपंचहाती , २३ 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २३१ 

ते काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

२४६ 


, 


1 


, 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


1 


उक्त 


, 


, 


, 


यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 

आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) लसिका नांदेड यांजकडून 

वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 

दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 

( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 

जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
अधिनियम , २०१३ 

आहे . 
क्र .२०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर / १४.- ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 

तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण -११ / 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ - ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 

पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 

जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या 

त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 

, 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 

प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 

परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 
औ . भाग १ - ९ 

२३१ 


भाग १ - पुरवणी 


०.०२ 


०.०८ 


०.०५ 


०.०१ 


०.० ९ 


२३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , २३ 

१११ 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 

२४ 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 

१४२ 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 

२५ 

१४२ 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 

२६ 

१४२ 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

२७ 

१४१ 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 

२८ 

१४१ 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

१४० 
लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 

३० 

१४० 
अनुसूचि एक 
संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 

३१ 

१३ ९ 
गाव : किक्की ता.नांदेड जि.नांदेड 

३२ 

१३८ 
अ.क्र . क्षेत्र 

एकुण 
गट क्रमांक ( हे.आर.मध्ये ) 


०.०३ 


, 


२ ९ 


०.१० 


०.० ९ 


०.१५ 


०.१५ 


भुमापन किंवा 


६.०४ 


१ 


७६ 


०.०१ 


अनुसूची दोन 


२ 


७६ 


०.०७ 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 


३ 


७७ 


०.४१ 


प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
क्षेत्रासाठी मौ.किक्की ता.नांदेड जि . नांदेड 


४ 


७७ 


०.०७ 


प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 


५ 


९ ० 


०.६६ 


क्र .२ नांदेड 


६ 


९ ० 


०.०४ रोड 


७ 


८३ 


०.१३ 


अनुसूची तीन 


८ 


८३ 


०.१ ९ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 


९ 


८५ 


०.५४ 


१० 


८६ 


०.३८ 


११ 


८७ 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 


०.२१ 


१२ 


८४ 


०.२५ 


१३ 


८ ९ 


०.७६ 


१४ 


१०८ 


०.११ 


१५ 


१०८ 


०.१२ 


अनुसूची पाच 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियूक्ती लागु नाही . 
टिपः- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१६ 


१०८ 


०.०६ 


१७ 


१०८ 


०.१४ 


दिनांक : - २७/०१/२०२२ 


१८ 


१० ९ 


०.३५ 


ठिकाण : - नांदेड 


१ ९ 


११० 


०.१६ 


२० 


११० 


०.१५ 


( संतोषी देवकुळे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड 


२१ 


१११ 


०.२० 


२२ 


१११ 


०.२६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 


२३३ 


, 


२ 


उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) लसिका नांदेड यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 


, 


अनुसुची एक 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
गाव : काकांडी तर्फे तुप्पा ता.नांदेड जि.नांदेड 

क्षेत्र 
गट क्रमांक ( हे.आर.मध्ये ) 


अ.क्र . 


भुमापन किंवा 


१ 


४० 


०.४० 


क्र .२०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर / १५.- ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण -११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ - ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 

असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


२ 


४८ 


०.१० 


३ 


४७ 


०.०८ 


४६ 


०.१५ 
०.७३ 


एकुण 


, 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 

क्षेत्रासाठी मौ.काकांडी तर्फे तुप्पा ता.नांदेड जि . नांदेड . 
प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 

क्र . २ नांदेड 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 

अनुसूची पाच 
( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 
भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
टिपः- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - २७/०१/२०२२ 
ठिकाण : - नांदेड 

( संतोषी देवकुळे ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड . 


परंतु , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


, 


अ.क्र . 


१ 


२ 


०.२१ 


२ 


४ पै 


००४ 


१० 


११ 


७ 


१२ 


०.१७ 


१२ 


९ 


१० 


००१ 


२३४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ भाग १ - पुरवणी 
३ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) लसिका नांदेड यांजकडून 

समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

लसिका नांदेड जिल्हा नांदेड यास पदनिर्देशित केले आहे . 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

अनुसुची एक 
क्र .२०२१ / उजिअ / लसिका / सिआर / १७.- ज्याअर्थी , भूमिसंपादन , 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

गाव : भायेगाव ता.नांदेड जि.नांदेड 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंडा ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात 

भुमापन किंवा 

क्षेत्र 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसूल व वनविभाग क्रमांक संकिर्ण -११ / 

गट क्रमांक ( हे.आर.मध्ये ) 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ - ०१-२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त 
अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 

3 ३ 

०.२० 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये व्याख्या 

३ 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 

४ 

४ पै 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमिसंपान करण्याच्या संबंधात , 

५ 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 

६ 

०.२२ 
समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल . 
आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 

८ 

०.२७ 
नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूचित एक 

२३० 

०.०३ 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 

२३२ 
उक्त जमीन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 

११ २३४ 

०.०३ 
यापुढे जिचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे १२ 

२३४ 

००६ 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि दोन मध्ये 

१३ 

२३७ 
दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम १४ 

२३८ 

००३ 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त १५ 

२३ ९ 

०.०८ 
जमीनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 

१६ 

०.२१ 
आहे . 

एकुण १.९ ० 
आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावीत भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि 

अनुसूची दोन 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण 
सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि चार मध्ये दिलेला आहे , 

प्रकल्पाचे नांव : भुसंपादन प्रस्ताव आमदुरा उच्च पातळी बंधा - याच्या बुडीत 
आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 

क्षेत्रासाठी मौ.भायेगाव ता.नांदेड जि . नांदेड 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 

प्रकल्प कार्यालचे वर्णन : कार्यकारी अभियंता विष्णुपूरी प्रकल्प विभाग 
जोडलेल्या अनुसूचि पाच मध्ये दिलेला आहे . 

क्र .२ नांदेड 
त्या अर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 

अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होत नाही . 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खाली कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमीनीचा अथवा 

अनुसूची चार 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमीनीवर ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण आभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश लागु नाही . 
परंतू , उक्त जमीनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , 

अनुसूची पाच 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती लागु नाही . 
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट कलम ( ५ ) अनुसार , टिपः- उक्त जमीनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लसिका 
जिल्हाधिकारी भूसंपादन , पुनर्वसन व पूनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई नांदेड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे दिनांक : - २७/०१/२०२२ 
जिचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० ठिकाण : - नांदेड 

( संतोषी देवकुळे ) 
च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 

लसिका नांदेड . 
करण्यात येत आहे . 


२४० 


, 


, 


, 


भुमापन किंवा 


१ 


, 


३ 


४ 


०.०४ 


०१८ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

२३५ 
४ 

अनुसूची एक 

( संपादित करावयाच्या जमीनीचे वर्णन ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 

गावाचे नाव : - बटाळा ता.भोकर जि.नांदेड 
प्रारंभिक अधिसूचना कलम ११ 

अ.क्र . 

संपादीत क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( हे.आर.मध्ये ) 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 

२०७/१ 

०.३५ 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

२ १८ ९ / १ 

०.२० 
क्रमांक २०२१ / उजिाअ / लसिका / सिआर - ११.- ज्याअर्थी , समुचित 

१८ ९ / २ 

०.१६ 
शासन असलेल्या नांदेड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 

१८३ 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

५ 

१ ९ ० / १ 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 

६ १ ९ ० / २ 

०४० 
अधिनियम असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) व्दारे 

७ १८२ 

0.09 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना , क्रमांक ४ 
पान क्र.९ ५८ वर दिनांक २५ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक ८ 

०.३३ 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , 

१७८ 

०.५३ 
या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 

१८० 

०.०३ 
जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 

एकुण २.२३ 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

सोडुन देण्यात आलेले जमीनीचे अदमासे क्षेत्र : 
भोकर विभागाच्या खर्चाने करण्याची आवश्यकता आहे . 

ग.क्र . २०७/२ क्षेत्र ०.०६ 
आणि ज्याअर्थी , नांदेड ( जिल्हयाच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 

अनुसूची दोन 
घेतल्या नंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 

( सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपा बाबत विवरण ) 
आवश्यकता आहे या बाबत त्याची खात्री पटली आहे ; आणि म्हणुन , उक्त 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ०५ कि.मी. साठी 

मौ . बटाळा ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक 

प्रकल्पाचे नांव : भूसंपादन प्रस्ताव भोकर वळण रस्ता ० ते ०५ कि.मी. साठी 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात 

मौ . बटाळा ता . भोकर जिल्हा नांदेड . 
येत आहे ; 

समाजाला होणार लाभ : दळण - वळण व पायाभूत सुविधा 


१८१ 


१ 


१० 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधीत कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात 
असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


अनुसूची तीन 

( पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन ) 
गावाचे नाव - मौ . बटाळा ता . भोकर जिल्हा नांदेड 


लागु नाही 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
लसिका नांदेड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


लागु नाही 


दिनांक : - १५/०२/२०२२ 


ठिकाण : - नांदेड 


जिल्हाधिकारी नांदेड . 


२३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ भाग १ - पुरवणी 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झालेले आहे . 

शुक्रवार , दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०२२ : फाल्गुन ६ , शके १ ९ ४३ 


. 


५ 


जिल्हाधिकारी हिंगोली यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


वाचा : 


१ ) महाराष्ट्र नगर परिषद , नगरपंचायत औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ . 


२ ) महाराष्ट्र नगर परिषद , नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणुक ) नियम १ ९ ८१ . 


३ ) महाराष्ट्र नगर परिषद , नगरपंचायती ( उपाध्यक्ष पदाची निवडणुक ) नियम २००५ . 


, 


आदेश , 


. 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणूक / कावी -१०२६ महाराष्ट्र नगरपरिषद / नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ५१ ( १ ) व १ ९ चे 
पोट कलम ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी जितेंद्र पापळकर , जिल्हाधिकारी हिंगोली या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , हिंगोली 
जिल्ह्यातील औंढा ना . व सेनगांव नगरपंचायत सदस्यामधुन दिनांक १७/०२/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणूकीत खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर 
नमूद केलेल्या नगरपंचायतीमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . असे जाहीर करुन त्यांची नावे असाधारण राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी 
या आदेशान्वये मान्यता देत आहे . 


१ 


औंढा ना . 


- 


अ.क्र . नगरपांचायतीचे | निवडून आलेल्या निवडून आलेल्या 
नांव 

अध्यक्षाचे नांव उपाध्यक्षाचे नांव 
श्री . राजु विठ्ठल खंदारे श्री . साहेबराव उत्तमराव 

काळे 
सेनगाव श्रीमती . ज्योती श्रीमती . शालिनी 

जगदीशराव देशमुख | देविदास देशमुख 


२ 


( जितेंद्र पापळकर ) 
जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


२३७ 


सोमवार , दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०२२ : फाल्गुन ९ , शके १ ९ ४३ 

१ 


६ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 


AURANGABAD 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 


अधिनियम १ ९ ६५ 


PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


NOTIFICATION 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS \ 255 .--- As per 


, 


Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 


, 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५५.- मा.राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०३ / 
का -६ दिनांक २३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन 
सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती 
आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर 
नगरपंचायत सदस्यांची सदस्य संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 


2022 / CR - 03 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section 9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of each Renapur 
Nagar Panchayat of District Latur is being fixed as mentioned 
in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women 


निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे महिला सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती आणि 
अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


( including the seats belonging to Scheduled Castes and 


Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved for 


अनुसूचित जाती 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जमाती 


अराखीव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
सख्या 


Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being fixed 
as mentioned in the following table . 


एकुण 


अनुसूची 
जाती 


अनुसूचीत 
जमाती 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


रेणापूर 


१ ९ २७७ २११६ 


८ ९ 


१७ 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


१५ 


०८ 


Unreserved 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


of nagar 


Population 
Name ( as per 2011 census ) 

No. of 
panchayat Total Scheduled Scheduled Councillors 

Castes Tribes 
Renapur | 19277 2116 89 

17 


Total 


Women Total Women Total Women 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 


02 


01 


00 


00 


15 


08 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme Court 
in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 


न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 

टु 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . " ” 
ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 

सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


Place : Aurangabad 


Date : 28/02/2022 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


NOTIFICATION 


अधिनियम १ ९ ६५ 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२४७.-मा.राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचे कडील पत्र जा.क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक २३ / ०२ / 
२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती 
यांच्या लोकसंख्येसह ) लातूर जिल्ह्यातील चार नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS1247 .-- . As 

per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 
2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section 9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Four Municipal 
Councils in Latur District is being fixed as mentioned in the 
following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for women 
( including the seats belonging to Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved for 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being fixed 
as mentioned in the following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . . 


Unreserved 


Population 
( as per 2011 census ) 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


Name 

of 
Municipal 
Council 


No. of 
Councillors 


Total 


अराखीव 


अनुसूचित जाती 


अनुसूचित जमाती 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


Scheduled Scheduled 
Castes Tribes 


Total 


Women Total Women Total Women 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


00 


| एकूण 


अनुसूची 
जाती 


अनुसूचीत 
जमाती 


स्त्री 


एकुण 


एकुण 


स्त्रि 


एकुण 


21615 
6518 


स्त्री 


2005 
560 


40 
25 


04 
02 


31 
21 


Udgir 1035501 
Ahmadpur 44328 
Nilanga 36172 
Ausa 36118 


01 
00 
00 


00 


08 
04 
04 
03 


16 
11 
10 


चा 


उदगीर 


४० 


०८ 


०१ * 


०० 


३१ 


१६ 


7026 
4131 


716 
193 


2 3 
23 


02 
02 


00 
00 


19 
20 


00 


10 


२५ 


०४ 


०० 


०० 


२१ 


| 


अहमदपुर 
निलंगा 
औसा 


१०३५५०२१६१५ २००५ 
४४३२८ ६५१८ ५६० 
३६१७२ ७०२६ ७१६ 
३६११८४१३१ १ ९ ३ 


86666 


११ 
१० 


२३ 


०० 


०० 


१ ९ 


२३ 


०३ 


०० 


०० 


२० 


90 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class 
of citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme 
Court in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 
2021. " 


- 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . ” 


" 


2. * In Udgir Municipal Council , the number of seat 
to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
reserved for woman in the previous election . So now the seat 
will not be reserved for woman in this election . 


२. नगरपरिषद उदगीरमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
नसेल . 


Place : Aurangabad 


Date : 28/02/2022 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद , . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 


२३ ९ 


, 


८ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


, 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


NOTIFICATION 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १ ९ ६५ 
क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५४..- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक 
२३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित 
जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) औरंगाबाद जिल्ह्यातील चार नगरपरिषद 
क्षेत्रासाठी एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS \ 254 .--- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 
2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section 9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Four Municipal 
Councils in Aurangabad District is being fixed as mentioned 
in the following table . 


, 


Similarly , the number of seats to be reserved for women 
( including the seats belonging to Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved for 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being fixed 
as mentioned in the following table . 


अनुसूचित जाती 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जमाती 


अराखीव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


एकुण 


अनुसूची 
जाती 


अनुसूचीत 
जमाती 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


Unreserved 


Population 
( as per 2011 census ) 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


२५ 


०२२ 


०१ 


०१ 


११ 


०१ * 


२२ 


Name 

of 
Municipal 
Council 


२५ 


०४ 


०२ 


०० 


०० 


२१ 


११ 


कन्नड 
पैठण 
गंगापुर 
खुलताबाद 


४०७५ ९ / २ ९ ३२ 
४१५३६ ५८ ९ १ 
२७७४५ ३०५३ 
१५७४६ १२०३ 


१५३ ९ 
५१ ९ 
४५७ 
५१० 


No. of 
Councillors 


२० 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


१८ 


० ९ 


Total 


२० 


Women Total Women Total Women 


०२ 


०१ 


9 ** 


०१ 


Total Scheduled Scheduled 

Castes Tribes 


१७ 


०८ 


2932 
5891 
3053 


25 
25 


02 
04 


01 
02 


22 
21 


11 
11 


Kannad 40759 
Paithan 41536 
Gangapur | 27745 
Khultabad 15749 


00 


1539 
519 
457 
510 


01 * 
00 
00 
01 ** 


20 


02 


01 


00 


18 


09 


1203 


20 


02 


01 


01 


17 


08 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . ” 
२. नगरपरिषद कन्नडमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय 
आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 


Note : 1. " The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme Court 
in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 

2. * In Kannad Municipal Council , the number of seats 
to reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
not reserved for woman in the previous election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 


असेल . 


३ . ** नगरपरिषद खुलताबादमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एकजागा अनुज्ञेय 
आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
असेल . 
ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


3 . ** In Khultabad Municipal Council , the number of 
seat to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was reserved for woman in the previous election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 


Place : Aurangabad 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद , 


, 


Date : 28/02/2022 


, 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


९ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 


DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


AURANGABAD 


NOTIFICATION 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १ ९ ६५ 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS \ 250 .-- As per 


Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५०.- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक 
२३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित 
जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) बीड जिल्ह्यातील सहा नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Six Municipal 
Councils in Beed District is being fixed as mentioned in the 
following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


अनुसूचित जाती 


अनुसूचित जमाती 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


अराखीव 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


नगर लोकसंख्या ( सन २०११ 
परिषदेचे च्या जनगणनेनुसार ) 
नांव 
एकुण अनुसूची अनुसूचीत 

जाती जमाती 
बीड २०३२४०/२५१३५ | १८८१ 
परळी वैजनाथ ९ ० ९ ७५ | १४६ ९ ५ | १३८४ 
किल्लेधारुर २०४१७ | २८२० ३२७ 
अंबाजोगाई | ७३ ९ ७५ ११ ९ ५ ९ ८५७ 
माजलगाव ४ ९ ४५३ ६४०३ ७२३ 
गेवराई ३३५६२ ४२७ ९ ३६५ 


०६ 


०० 


०० 


४६ 


२३ 


Unreserved 


५२ 
३५ 


०३ 
०३ 


Population 
( as per 2011 census ) 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


०६ 


०१ 


0o * 


२८ 


Name 

of 
Municipal 
Council 


१५ 


No. of 
Councillors 


२० 


०३ 


०२ 


०० 


०० 


969 


०८ 


३१ 


०३ 


०० 


०० 


२६ 


१३ 


०५ 
०३ 


Total Scheduled Scheduled 

Castes Tribes 


Total 


Women Total 


Women Total Women 


२६ 


०२ 


०० 


०० 


२३ 


११ 


२२ 


०३ 


०२ 


०० 


०० 


१ ९ 


० ९ 


25135 
14695 
2820 


52 
35 
20 


06 
06 
03 


1881 
1384 
327 
857 
723 


03 
03 
02 


00 
01 
00 


00 
00 * 


ताला 


46 
28 
17 
26 


23 
15 
08 


Beed 

203240 
Pari Vaijinath 90975 
Kille Dharur 20417 
| Ambajogai 73975 / 
Majalgaon 49453 
Georai 335621 


00 


. 


11959 


31 


05 


03 


00 


00 


13 


26 


03 


00 


23 


11 


6403 
4279 


02 
02 


00 
00 


365 


22 


03 


00 


19 


09 


" 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . ” 

२. * नगरपरिषद परळी वैजनाथ मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme Court 
inPetition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 

2. * In Parli Vaijinath Municipal Council , the number 
of seats to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said 
seat was reserved for woman in the previous election . So 
now the seat will not be reserved for woman in this election . 


नसेल . 


Place : Aurangabad 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


Date : 28/02/2022 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


२४१ 


, 


१० 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 

1965 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १ ९ ६५ 


NOTIFICATION 


, 


, 


जा.क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५१.- मा.राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / 
का -६ दिनांक २३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन 
सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती 
आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) हिंगोली जिल्ह्यातील तीन 
नगरपरिषद क्षेत्रासाठी एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील 
तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS \ 251 .-- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SECI 

MC - 2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23 / 02 / 2022.And Section9 ( 2 ) of 
the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Three 
Municipal Councils in Hingoli District is being fixed as 
mentioned in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


Unreserved 


Name 

of 
Municipal 
Council 


Population 
( as per 2011 census ) 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जाती 


अराखीव 


अनुसूचित जमाती 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


No. of 
Councillors 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


Total 


Scheduled Scheduled 

Castes Tribes 


Total 


Women Total Women Total Women 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


20 


01 


00 


०१ * 


10 


एकुण अनुसूची अनुसूचीत 

जाती जमाती 
२४७८४ ] १५६० १२२१ 
६८८४६/६७६७ १०१८ 
८५१०३ ] १२४८७ २ ९ ७६ 


२० 


०१ * 


०० 


०० 


१८ 


१० 


Kalamnuri | 24784 / 
Basmat 68846 
Hingoli 85103 


1560 
6767 
12487 


1221 
1018 
2976 


01 * 
03 


कळमनुरी 
वासमत 
हिंगोली 


30 


00 
02 
03 


00 


00 


18 
27 
28 


13 


३० 


०३ 


०२२ 


०० 


०० 


२७ 


१३ 


34 


05 


01 


01 ** 


13 


३४ 


०५ 


०३ 


०१ 


०१ ** 


२८ 


१३ 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 

) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . ” 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon.Supreme Court 
in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 


२. * नगरपरिषद कळमनुरीमध्ये अनुसूचित जातीसाठी व अनुसूचित 
जमाती करिता प्रत्येकी एक जागा अनुज्ञेय आहे . तथापी मागील निवडणूकीत 
सदरच्या दोन्ही प्रवर्गाच्या जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत करण्यात आल्या 
होत्या . त्यामुळे आता त्या जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत नसतील . 

३ . ** नगरपरिषद हिंगोलीमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणूकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
आरक्षीत करण्यात आली होती.त्यामुळे ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 


2. * In Kalamnuri Municipal Council , the number of 
seat to be reserved for Scheduled Castes & Scheduled Tribes 
is one for each category . The said seats will were reserved for 
woman in previous election , so now the said seats will be not 
reserved for woman in this election . 


3 . ** In Hingoli Municipal Council the number of 


seats to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said 


असेल . 


seat was not reserved for woman in previous election . So 
now the seat will be reserved for woman in this election . 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


Place : Aurangabad 


Date : 28/02/2022 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद , . 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


२४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम १ ९ ६५ 


NOTIFICATION 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५३.- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक 
२३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित 
जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) जालना जिल्ह्यातील चार नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS \ 253 .--- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 
2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section 9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Four Municipal 
Councils in Jalna District is being fixed as mentioned in the 
following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


Unreserved 


अराखीव 


अनुसूचित जाती 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जमाती 


Population 
( as per 2011 census ) 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


Scheduled 

Tribes 


Scheduled 

Castes 


Name 

of 
Municipal 
Council 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


No. of 
Councillors 


एकुण 


अनुसूची 
जाती 


अनुसूचीत 


Total 


एकुण 


स्त्री 


स्त्री 


एकुण 


एकुण 


स्त्री 


Scheduled Scheduled 

Castes Tribes 


Total 


Women Total 


Women Total Women 


जमाती 


०८ 


०४ 


०१ 


५४ 


२८ 


६३ 
२२ 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


२० 


१० 


जालना 
अंबड 
भोकरदन 
परतूर 


| २८५५७७ | ३६०२४ ४१५४ 

३१५५३ ] ३३८ ९ ५५७ 
२४४१६ २७१४ ३२२ 
३५८८३ ] ३७ ९ ४ १३५४ 


04 
01 


01 
00 


00 * 
00 


28 
10 


२० 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


१८ 


० ९ 


Jalna 285577 
Ambad 31553 

Bhokardan24416 
Partur 35883 


36024 
3389 
2714 
3794 


4154 
557 
322 
1354 


63 
22 
20 
23 


08 
02 
02 
02 


54 
20 
18 


01 


DI 


00 


00 


09 


२३ 


०२ 


०१ 


०१ 


bo ** 


२० 


११ 


01 


01 


00 ** 


20 


11 


टिप : -१ . “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . ” 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class 
of citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme 
Court in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 
2021. ” 


2. * In Jalna Municipal Council , the number of seat to 
be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
reserved for woman in the previous election . So now the seat 
will not be reserved for woman in this election . 


२. नगरपरिषद जालना मध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
नसेल . 


. 


3 . ** In Partur Municipal Council , the number of seat 
to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
reserved for woman in the previous election . So now the seat 
will not be reserved for woman in this election . 


३ . ** नगरपरिषद परतूरमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
नसेल . 


Place : Aurangabad 


Date : 28/02/2022 


: 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


२४३ 


, 


१२ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 

1965 


अधिनियम १ ९ ६५ 


NOTIFICATION 


, 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२५२.- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक 
२३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित 
जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) नांदेड जिल्ह्यातील दहा नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS / 252 .--- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SECI 

MC - 2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23 / 02 / 2022.And Section9 ( 2 ) of 
the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Ten Municipal 
Councils in Nanded District is being fixed as mentioned in 
the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


, 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जाती 


अनुसूचित जमाती 


अराखीव 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


Name 

of 
Municipal 
Council 


Population 
( as per 2011 census ) 


No. of 
Councillors 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


Unreserved 


एकुण 


अनुसूची 
जाती 


अनुसूचीत 
जमाती 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


Total 


२० 


०४ 


०४ 


०२ 


१२ 


०६ 


Scheduled 

Casted 


Total 


Scheduled 

Tribes 


३२ ९९ 
४५८७ 


Women Total 


०२ 
०२ 


Women Total Women 


२२ 


०४ 


०३ 


०७ 


८२ 


२० 


०३ 


०० 


09 


04 


२० 


०४ 


०२ 


०० 


०८ 


५४० 
२४१६ 


3299 
4587 
82 


20 
22 
20 


04 
04 
05 


03 


बिलोली 
धर्माबाद 
कंधार 
हदगांव 
मुखेड 
कुंडलवाडी 
मुदखेड 
भोकर 
देगलुर 
उमरी 


02 
02 
03 


०२ १५ 
०० १५ 
०० १६ 
०१ १५ 
०३ १३ 

१६ 
०१ ** १८ 


02 
02 
00 


२० 


०२ 


06 
07 
07 


०२ 


०७ 


12 
15 
15 
16 


१४ ९ २३ , २८६३ 
३३७४१ ५५७१ 
२४८४३ ५६०० 
२७४३३ , ४८०४ 
२७६५० / ४२४१ 
१४७६० १२२५ 
२३५१७ / ३६५१ 
३२८ ९९ | ४८६२ 
५४४ ९ ३ ७४०८ 
१३५०१ ३० ९९ 


00 


३७ ९ ८ 


२० 


०२ 


०१ 


०५ 


०६ 


540 


20 


04 


02 


00 


00 


08 


६२४ 


२० 


०३ 


०२ 


०१ 


00 * 


०८ * 


20 


03 


02 


02 


01 


07 


Biloli 14923 
Dharmabad 33741 
Kandhar 24843 
Hadgao 27433 
Mukhed 27650 
Kundalwall14760 
Mudkhed 23517 
Bhokar 32899 
Deglur 

54493 
Umri 13501 


2863 
5571 
5600 
4804 
4241 
12 25 
3651 
4862 
7408 
3099 


२२१० 


२२ 


०३ 


०२ 


०१ 


०८ 


20 


01 


05 


03 


2416 
3798 
624 
2210 


06 


15 
13 
16 


२७ 


08 


०२ 


०२ 


०१ 


२१ 


११ 


02 
03 
03 


02 


00 * 


५०० ९ 
८३३ 


08 * 


20 
22 


02 


२० 


०५ 


०१ 


08 


०३ 


१४ 


0o *** 


०७ 


01 
01 01 ** 
02 01 
01 00 *** 


18 
21 


27 


04 


02 


11 


5009 
833 


20 


05 


03 


14 


07 


" 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . " 

२. * नगरपरिषद मुदखेडमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . ते महिलेकरिता राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीद्वारे 
ठरविण्यासाठी येईल जर हे पद सोडतीमध्ये महिलेसाठी राखीव झाल्यास 
सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ०८ ऐवजी ०७ पदे राखीव होतात 

३ . ** नगरपरिषद भोकरमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
आरक्षीत करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी 
आरक्षीत असेल . 

४. * ० * नगरपरिषद उमरीमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणूकीत सदर जागा स्त्रियांकरिता आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme Court 
inPetition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 

2. * In Mudkhed Municipal Council , only one seat is 
reseved for Scheduled Tribes , whether this seat is reserved 
for woman for woman or not will be decided by draw . If this 
seat is reserved for woman then number of seats reserved for 
women is general category will be 07 instead of 08 . 

3 . ** In Bhokar Municipal Council the number of 
seats to reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was not reserved for woman in previous election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 

4 . *** In Umari Municipal Council , the number of seat 
to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
reserved for Woman in the previous election . So now the seat 
will not be reserved for woman in this election . 
Place : Aurangabad 


नसेल . 


Date : 28/02/2022 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 1965 


NOTIFICATION 


, 


१३ 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 

अधिनियम १ ९ ६५ 
क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२४८.- मा.राज्य निवडणूक 
आयोग , महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / 
का -६ दिनांक २३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन 
सन २०११ च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती 
आणि अनुसूचित जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 
आठ नगरपरिषद क्षेत्रासाठी एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

लोकसंख्या ( सन २०११ निवडूण अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती 
च्या जनगणनेनुसार ) 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS / 248 .--- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / MC 
2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23/02/2022 . And Section 9 ( 2 ) of the 
Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Eight Municipal 
Councils in Osmanabad District is being fixed as mentioned 
in the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


अराखीव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


Unreserved 


Name 

of 
Municipal 
Council 


Population 
( as per 2011 

census ) 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 

Tribes 


१ ९ ६ 


०३ 


०२ 


०० 


०० 


१७ 


०८ 


२० 
२० 


No. of 
Councillors 


०३ 


०२ 


०० 


०० 


१७ 


०८ 


Total 


२३ 


०४ 


०२ 


०० 


०० 


१ ९ 


१० 


Scheduled Scheduled 
Castes Tribes 


Total 


Women Total Women Total Women 


एकुण 

अनुसूची अनुसूचीत 

जाती जमाती 
परंडा 

१८७५८ २५४१ 
नळदुर्ग १८३४१ २४१३ १७५ 
तूळजापूर ३५४०३ , ५४०५ ५४४ 
| मुरुम १८३७१ २ ९ २१ १२२ 
उस्मानाबाद | १११८२५ १८७१५ २६२७ 
कळंब 

२५७१३ ४०२१ १११८ 
भूम 

२२०७७ ३४६२ ६१२ 
उमरगा ४१८५ ९ ६४३८ ११७६ 


२० 


०३ 


०२ 


०० 


०० 


१७ 


०८ 


४१ 


०७ 


०४ 


०१ 


३३ 


१६ 


२० 


०३ 


०२ 


०१ 


१६ 


०७ 


196 
175 


20 
20 


03 
03 


02 
02 
02 


लाल 


00 
00 


00 
00 


09 * 
p ** 
00 *** 
०१ *** 


17 
17 
19 


08 
08 


२० 


०३ 


०२ 


०१ 


१६०८ *** 


23 


04 


00 


00 


10 


२५ 


०२ 


०१ 


२० 


१० 


20 


03 


02 


00 


00 


17 


08 


Paranda 18758 
Naldurga | 18341 
Tuljapur 35403 
Murum 18371 
Osmanabad | 111825 
Kalamb 25713 
Bhom 22077 
Umarga 41859 


2541 
2413 
5405 
2921 
18715 
4021 
3462 
6438 


544 
122 
2627 
1118 
612 


41 


07 


04 


0 1 


01 * 


33 


16 


20 


03 


02 


16 


07 


20 


03 


02 


01 

01 ** 
01 00 * * * 
01 01 **** 


16 


08 *** 


1176 


25 


04 


02 


20 


10 


" 


* 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . " 

२. नगरपरिषद उस्मानाबादमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
आरक्षीत करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी 
आरक्षीत असेल . 

३ . ** नगरपरिषद कळंबमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय 
आहे . मागील निवडणूकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
असेल . 

४ . *** नगरपरिषद भूमध्ये यंदा प्रथमच अनुसूचित जमातीसाठी एक 
जागा अनुज्ञेय आहे . मा.राज्य निवडणुक आयोग यांच्या सुचनेनूसार महिलेकरिता 
राखीव होईल किंवा कसे ? हे सोडतीद्वारे ठरविण्यात येईल जर हे पद 
सोडतीमध्ये महिलेसाठी राखीव झाल्यास सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी 
०८ ऐवजी ०७ पदे राखीव होतील . 

५ . **** नगरपरिषद उमरगामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा 
अनुज्ञेय आहे . मागील निवडणूकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
आरक्षीत करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी 
आरक्षीत असेल . 
ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : २८/०२/२०२२ 

सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


Note : 1. " The reservation of seats for Backward class of 
citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme Court 
in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 2021 . " 

2. * In Osmanabad Municipal Council the number of 
seats to reserved forScheduled Tribes inone . The said seat 
was not reserved for woman in previous election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 

3 . ** In Kalamb Municipal Council the number of 
seats to reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was not reserved for woman in previous election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 

4 . *** In Bhoom Municipal Council , only one seat is 
reserved for Scheduled Tribes , Whether this seat is reserved 
for woman for woman or not will be decided by draw , As per 
directions of the State Election Commission . If this seat is 
reserved for woman in general category will be seven intead 
of08 . 

5 . **** In Umarga Municipal Council the number of 
seats to reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat 
was not reserved for women in previous Election . So now the 
seat will be reserved for woman in this election . 
Place : Aurangabad 


Date : 28/02/2022 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


२४५ 


, 


१४ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांजकडून 


BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL 
DIRECTOR , MUNICIPALADMINISTRATION , 

AURANGABAD 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


MAHARASHTRAMUNICIPALCOUNCIL , NAGAR 
PANCHAYATS & INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT 

1965 


अधिनियम १ ९ ६५ 


NOTIFICATION 


क्र .२०२२ / नपाप्र / निवडणुक /कावि-२४९.- मा.राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र यांचे कडील पत्र जा.क्रं.रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्रं .०२ / का -६ दिनांक 
२३/०२/२०२२ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ९ ( २ ) मधील तरतूदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित 
जमाती यांच्या लोकसंख्येसह ) परभणी जिल्ह्यातील सात नगरपरिषद क्षेत्रासाठी 
एकुण निवडुण येणा - या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
निश्चित करण्यात येत आहे . 


No.2022 / MUN.ADMN / ELE / WS / 249 .--- As per 
Maharashtra State Election Commission's Letter No.SEC / 
MC - 2022 / CR - 02 / CR - 06 Date 23 / 02 / 2022.And Section9 ( 2 ) of 
the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats & 
Industrial Townships Act , 1965 , taking into consideration 
the population figures of Census of 2011 ( including 
population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ) the 
number of municipal councilors in respect of Seven Municipal 
Councils in Parbhani District is being fixed as mentioned in 
the following table . 

Similarly , the number of seats to be reserved for 
women ( including the seats belonging to Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) and number of seats to be reserved 
for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are also being 
fixed as mentioned in the following table . 


त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या ( अनुसूचित 
जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी राखुन ठेवलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सदस्य संख्या 
खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


अनुसूचित जाती 


लोकसंख्या ( सन २०११ 
च्या जनगणनेनुसार ) 


अनुसूचित जमाती 


अराखीव 


नगर 
परिषदेचे 
नांव 


निवडूण 
द्यावयाची 
सदस्य 
संख्या 


स्त्री 


एकुण 


स्त्री 


एकुण 


एकुण 


स्त्री 


Name 

of 
Municipal 
Council 


Population 
( as per 2011 

census ) 


No. of 
Councillors 


Scheduled 

Castes 


Unreserved 


Scheduled 

Tribes 


२५ 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


२३ 


१२ 


१०१ 


२० 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


१८ 


० ९ 
११ 


Total 


Scheduled 

Castes 


Scheduled 
Tribes 


Total 


Women Total 


एकुण अनुसूची 

अनुसूचीत 
जाती जमाती 
४४२ ९ १ ३ ९ ४७ ७ ९ ८ 
१५७६५ ] १ ९ ५५ 
४ ९ ८ ९ १ ७ ९ १७ ९ ३४ 
३६८५३ ४४३६ ३०६ 
३६४३३ १११५७ | ९ ८२ 
३२४८८ २ ९९ १ ५३४ 
४६ ९ १५ ४५६४ १०७७ 


Women 


Women Total 


२६ 


०० 


जिंतूर 
सोनपेठ 
गंगाखेड 
पाथरी 
| पुर्णा 
मानवत 


०० 


०४ 
०३ 


०२ 
०२ 


२२ 
२० 


२३ 


०० 


०० 


१० 


०७ 


०४ 


०१ 


०१ * 


१५ 


8280 


०७ 


२३ 
२२ 


00 


6TH 


०२ 


०१ 


०० 


०० 


२० 


१० 


3947 
1955 
7917 


798 
101 
934 


25 
20 
26 


02 
02 
04 


IN 


01 
01 
02 


00 
00 
00 


23 
18 
22 


col 


00 
00 


सेलू 


le 


12 
09 
11 
10 


२६ 


०३ 


०२ 


०१ 


60 ** 


२२२ 


Jintur 44291 
Sonpeth 15765 
Gangakhed 49891 
Pathri 36853 
Purna 36433 
Manwat 32488 
Selu 46915 


११ 


4436 


306 


23 


03 


02 


00 


00 


20 


982 


07 


04 


01 


01 * 


15 


07 


11157 
2991 
4564 


23 
22 


534 


02 


01 


00 


00 


20 


10 


1077 


26 


03 


02 


01 


00 ** 


22 


11 


" 


टिप : - १. “ नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल झालेल्या पिटीशन फॉर स्पेशल लिव्ह टु अपील ( सी ) 
क्रं .१ ९ ७५६ / २०२१ मध्ये निर्णय झाल्यानंतर नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गासाठी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल . " 

२. नगरपरिषद पूर्णामध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय 
आहे . मागील निवडणुकीत सदर जागा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षीत 
करण्यात आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत 
असेल . 


Note : 1. “ The reservation of seats for Backward class 
of citizens will be fixed subject to decision of Hon . Supreme 
Court in Petition for Special Leave to Appeal ( C ) No.19756 / 
2021. " 


. 


2. * In Purna Municipal Council the number of seats to 
reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was not 
reserved for woman in previous election . So now the seat will 
be reserved for woman in this election . 


३ . ** नगरपरिषद सेलूमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी एक जागा अनुज्ञेय 
आहे . मागील निवडणूकीत सदर जागा स्त्रियांकरीता आरक्षीत करण्यात 
आली होती . त्यामुळे आता ती जागा स्त्रियांसाठी आरक्षीत नसेल . 


3 . ** In Selu Municipal Council , the number of seat 
to be reserved for Scheduled Tribes is one . The said seat was 
reserved for woman in the previous election . So now the seat 
will not be reserved for woman in this election . 


ठिकाण : औरंगाबाद 


Place : Aurangabad 


दिनांक : २८/०२/२०२२ 


Date : 28/02/2022 


सुनिल केंद्रेकर , 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 

नगर परिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 


( Sunil Kendrekar ) 
Divisional Commissioner and Regional Director 

of Municipal Administration , Aurangabad . 


२४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


, 


= 


१५ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , नांदेड यांजकडून 

( नगरपरिषद प्रशासन ) 

नगरपंचायत अर्धापूर , माहूर , नायगांव 
सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर पहिल्या सभेत निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 

उपाध्यक्षाचे नांव शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे बाबत . 
वाचा : 
१. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -१ 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औदयोगिक नगरी अधिनियम , 
१ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -२ 
३. अवर सचिन नगर विकास विभाग यांचे पत्र क्रं एमसीओ -२०२१ / 
प्र.क्र .२०७ / नवि -१४ दिनांक २८.०१.२०२२ 
४. महाराष्ट्र शासन , नगरविकास विभाग यांची अधिसूचना क्रमांक एएमसी 
५००७ / प्र.क्र .२५ / नवि ३२ दिनांक १० जून २०० ९ 
५. या कार्यालयाचे पत्र क्रं .२०२२ / नपाप्र / का -१ / टे -१ / प्र.क्र .६ दिनांक 
०२.०२.२०२२ व दिनांक ०६.०२.२०२२ . 
६. पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत नायगाव , अर्धापूर व माहूर यांचे 
अहवाल दिनांक १४.०२.२०२२ . 


क्रं .२०२२ / नपाप्र / का -१ / टे -१ / प्र.क्र .०६ .- ज्याअर्थी , नांदेड जिल्ह्यातील 
अर्धापूर , माहूर व नायगांव , नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर 
उक्त वाचा १ वरील अधिनियमातील तरतूदीनूसार तसेच महाराष्ट्र शासन , 
नगर विकास विभागाकडून उक्त वाचा ३ अन्वये निश्चित केलेल्या अध्यक्ष 
पदाच्या आरक्षणानूसार , या कार्यालयाचे पत्र वाचा ५ अन्वये उक्त 
नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी तसेच उक्त वाचा २ 
मधील तरतूदीनूसार उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी दिनांक १४.०२.२०२२ 
रोजी बोलाविण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये , पिठासीन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी नांदेड , किनवट व बिलोली यांनी वाचा ६ अन्वये 
सदर सभेमध्ये अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड झाल्याबाबत , सभेचा कार्यवृतांत 

, 
या कार्यालयात सादर केला आहे . 


, 


, 


त्याअर्थी मी , डॉ . विपीन इटनकर जिल्हाधिकारी नांदेड , उक्त 
अधिनियमा अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार याव्दारे असे जाहिर करतो की , 
नांदेड जिल्ह्यातील नायगांव , अर्धापूर व माहूर नगरपंचायतीमध्ये अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी दिनांक १४.०२.२०२२ रोजी बोलाविण्यात 
आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील दर्शविल्याप्रमाणे नगरपंचायतीच्या नावासमोरील 
उमेदवार नगरपंचायतीचे अध्यक्ष म्हणून पहिल्या अडीच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता , तसेच उपाध्यक्ष म्हणून पाच वर्षाच्या मुदतीसाठी निवडून 
आले आहेत . 


अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नांव 


अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाचा प्रवर्ग 


1 


अर्धापूर 


पुंडलिक मारोती कानोडे 


सर्वसाधारण 


2 


फिरोज कादर दोसानी 


सर्वसाधारण 


माहूर 
नायगांव 


3 


गीता नारायण जाधव 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


उपाध्यक्षपदी निवडून आलेल्या उमेदवाराचा तपशिल 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


शेरा 


1 


अर्धापूर 


यास्मीन सुलताना अब्दुल मुसवीर खतीब 

ज्ञानेश्वर नारायण लाड 


2 


माहूर 
नायगांव 


3 


विजय शंकरराव चव्हाण 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : २२.०२.२०२२ 


डॉ.विपीन इटनकर ( भाप्रसे ) 

जिल्हाधिकारी नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


, 


, 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्तीची कार्यपध्दती ) नियम २०१० 


जिल्हाधिकारी , यांच्याकडुन 


नुसार 

नियम ६ अन्वये नामनिर्देशित सदस्य यांचे नांव संबधित जिल्हाधिकारी 


आदेश 


यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . विजय राठोड , 


, 


क्र .२०२२ / नपाप्र / नपंसनि / कार्या -१ / कावि -५७ .- ज्या अर्थी महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ नुसार 
नगरपंचायतीचे नवनियुक्त अध्यक्ष व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब २ ( ४ ) अन्वये 


जिल्हाधिकारी , जालना या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०२२ रोजी बोलवण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये निवडून आलेल्या 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची नावे व २२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी बोलवण्यात 
आलेल्या विशेष सभेमध्ये निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्य यांची नांवे 


, 


खालील दर्शविलेले नगरपंचायत निहाय महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात 


नगरपंचायतीचे नवनियुक्त उपाध्यक्ष तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर 
पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० अन्वये व 


प्रसिध्द करीत आहे . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती 


, 


अध्यक्ष 


अ.क्र . 


१ 


२ 


नगर पंचायतीचे नांव 
नगर पंचायत जाफ्राबाद 
नगर पंचायत मंठा 
नगर पंचायत बदनापूर 
नगर पंचायत तीर्थपूरी 
नगर पंचायत घनसावंगी 


अध्यक्षांचे नांव 
श्रीमती . लहाने सुरेखा संजय 
श्रीमती . मीरा बालासाहेब बोराडे 
श्रीमती . बारगाजे मंगल जगन्नाथ 
श्रीमती . चिमणे अक्का अन्ना 
श्री . कथले पांडुरंग मुरलीधर 


अध्यक्ष पदांचे आरक्षण 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण महिला 
सर्वसाधारण 


3 


४ 


५ 


औ.भाग १ अ -४ 


१८ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


उपाध्यक्ष 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नांव 


उपाध्यक्षांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


नगर पंचायत जाफ्राबाद 
नगर पंचायत मंठा 
नगर पंचायत बदनापूर 
नगर पंचायत तीर्थपूरी 
नगर पंचायत घनसावंगी 


श्री . शेख रऊफ रहीम 
इरमसबा रशीद खाटिक 
श्री . शेख समीर चांद 
श्री . पवार शैलेद्र शिवाजीराव 
श्री . शेख मुमताज कासम 


४ 


५ 


अ.क्र . / 


१ 


२ 


३ 


नामनिर्देशीत नगर पंचायत सदस्य 
नगर पंचायतीचे नांव नामनिर्देशीत नगर पंचायत सदस्य 
नगर पंचायत जाफ्राबाद 

शेख सऊद शेख मसुद 
नगर पंचायत जाफ्राबाद श्री . दिपक 

बाबुराव 

वाकडे 
नगर पंचायत बदनापूर श्री . शेख मुजीब मतीन 
नगर पंचायत बदनापूर 

श्री . जहाड पदमाकर प्रल्हाद 
नगर पंचायत तीर्थपूरी श्री . बोबडे चंद्रकांत अंकुशराव 
नगर पंचायत तीर्थपूरी श्री . शेख जिलानी जाफर 
नगर पंचायत घनसावंगी 

श्री . तारगे सुनिल बापुराव 
नगर पंचायत घनसावंगी श्री . जाधव देवनाथ पांडूरंग 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


८ 


स्थळ : जालना 


दिनांक : २८ फेब्रुवारी २०२२ 


( डॉ . विजय राठोड ) 
जिल्हाधिकारी , जालना . 

, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ -अ पुरवणी 


, 


, 


२ 


जिल्हाधिकारी बीड यांचे कार्यालय 


आदेश 


, 


ज्याअर्थी , क्र . २०२१ / नपाप्र / निवडणूक / कक्ष -१ / कावि -१३७५ / १ मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ / न.प .२०२१ / 
प्र.क्र .६ / का -६ दि . २४/११/२०२१ व रानिआ / न.प .२०२१ / प्र.क्र .६ / का -६ दिनांक १७/१२/२०२१ अन्वये बीड जिल्ह्यातील केज , आष्टी , पाटोदा , वडवणी व शिरूर 
कासार नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकी मध्ये विविध पक्षाकडून निवडून आलेल्या निर्वाचित सदस्यांच्या महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणाच्या सदस्यांची 
अपात्रता अधिनियम १ ९ ८६ चे नियम व १ ९ ८७ चे नियम ३ व ४ ( ३ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी राधाबिनोद अ . शर्मा , जिल्हाधिकारी , बीड या आदेशान्वये 
बीड जिल्ह्यातील केज , आष्टी , पाटोदा , वडवणी व शिरूर कासार नगर पंचायतीच्या खालील परिशिष्ट -अ मध्ये दर्शविलेल्या सदस्यांच्या आघाडी / गटास 
याद्वारे मान्यता देत आहे . 

परिशिष्ट 


, 


अ.क्र . 


गटातील / आघाडीतील सदस्यांचे नाव 


नगर पंचायतीचे 


गटाची / आघाडीची 


गट / आघाडीचे नांव 


नांव 


| एकूण सदस्य संख्या 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


१ . 


पाटोदा 


१५ 


पाटोदा शहर विकास आघाडी 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


श्री . पोटे बळीराम बाळासाहेब 
श्री . अडागळे किशोर परमेश्वर 
श्री . बामदळे शरद ज्ञानोबा 
श्री . जाधव महादेव बाबासाहेब 
श्रीमती वाघमारे निलावती कुंडलिक 
श्री . गिते रोहीदास विश्वनाथ 
श्रीमती जाधव दिपाली राजेंद्र 
श्री . सय्यद अब्दुल्ला यासीन 
श्रीमती गिते पाटील अनिता श्रीहरी 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


१३ . 


१४ . 


१५ . 


१ . 


आष्टी 


१३ 


आष्टी शहर विकास आघाडी 


२ . 


३ . 


४ . 


श्रीमती जाधव निर्मला संतोष 
श्री . शेख आसिफ अब्दुल्हाई 
श्रीमती गोरे आरती रामेश्वर 
श्रीमती पठाण शाहीनबी मज्जीदखा 
श्रीमती सय्यद खतीजाबी अमर 
श्रीमती काळे अश्विनी हनुमंत 
श्री . किशोर हिराचंद झरेकर 
श्रीमती सुरेखा शाम वाल्हेकर 
श्री . शैलेश पुरूषोत्तम सहस्त्रबुध्दे 
श्री . मुरकुटे भारत धोंडीराम 
श्रीमती नुरजहाबी नवाबखान पठाण 
श्रीमती शेख शारमीन ताजोददीन 
श्रीमती मिझ आयशा इनायतुल्ला 

बेग 
श्री . सुरेश आदीनाथ वारूंगळे 
श्रीमती पंखाबाई लक्ष्मण रेडेकर 
श्रीमती पल्लवी स्वप्नील धोंडे 
श्रीमती शेख फातेमाबी हारून 
श्रीमती शेख शमीम रशीद 
श्री . अक्षय सुरेश धोंडे 


५ . 


६ . 


७ . 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


१३ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 

ते 


२१ 


अ.क्र . 


गटातील / आघाडीतील सदस्यांचे नाव 


नगर पंचायतीचे 


गटाची / आघाडीची 


गट / आघाडीचे नांव 


नांव 


एकूण सदस्य संख्या 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


वडवणी 


०८ 


भारतीय जनता पार्टी वडवणी गट 


२ . 


३ . 


४ . 


सौ . मंगल राजाभाऊ मुंडे 
श्री . देवीरथ शिवराम सानप 
श्री . गिन्यानदेव वालु राठोड 
श्री . पठाण महत्ताबी अब्दुलरौफ 
सौ . मीरा भीमराव उजगरे 
सौ . मिरा सुधीर ढोले 
श्री . हरीदास किसनराव टकले 
सौ . रूपिका विनय नहार 


५ . 


६ . 


. 


७ . 


८ . 


१ . 


श्रीमती द्रौपदी भगवान वाघमारे 


वडवणी 


० ९ 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पुरस्कृत वडवणी 
शहर बचाव आघाडी 


२ . 


श्रीमती वंदना शेषेराव जगताप 


३ . 


४ . 


श्रीमती मीनाक्षी संभाजी शिंदे 
श्रीमती उषा उत्तम घाडगे 
श्रीमती नेहा नागेश आळणे 
श्रीमती रंजना नागनाथ डिगे 


५ . 


६ . 


७ . 


श्रीमती किस्किंदा दिनकरराव आंधळे 


८ . 


९ . 


. 


१ . 


शिरूर कासार 


शिरूर ( कासार ) शहर विकास आघाडी 


२ . 


३ . 


. 


५ . 


६ . 


श्री . बन्सी केशव मुंडे 
श्री . कुरेशी अस्लम अन्सार 
श्री . थोरात भागवत लक्ष्मण 
श्री . गाडेकर दत्तात्रय नारायण 
श्रीमती तळेकर वैजंता मुरलीधर 
श्री . गाडेकर अर्जुन गोपीनाथ 
श्रीमती गाडेकर प्रतिभा रोहिदास 
श्रीमती गाडेकर संगिता सुभाष 
श्रीमती उटे प्रियंका सागर 
श्रीमती रणखांब सुनीता अक्षय 
श्रीमती देसरडा श्वेता प्रकाश 
श्रीमती भालेराव मोहिनी अरूण 
श्री . सानप भगवान बाबासाहेब 
श्री . घोडके उध्दव भगवान 
श्री . भांडेकर गणेश आशोक 


७ 
. 


८ . 


९ . 


१० . 


११ . 


१२ . 


१३ . 


शके १ ९ ४३ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , 

भाग १ -अ पुरवणी 
क्रमांक २०२१ / नपाप्र / निवडणूक / कक्ष -३ / कावि -१३७५ / २ ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्र . रानिआ / न.प .२०२१ / प्र.क्र .६ / 
का -६ दि . २४/११/२०२१ व रानिआ / न.प .२०२१ / प्र.क्र .६ / का -६ दि . १७/१२/२०२१ बीड जिल्ह्यातील केज , आष्टी , पाटोदा , वडवणी व शिरूर कासार नगर 
पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक १३ प्रभागाकरिता दिनांक २१/१२/२०२१ व ४ प्रभागाकरिता १८/०१/२०२२ रोजी घेण्यात येवून दिनांक १ ९ / ०१ / २०२२ रोजी 
मतमोजणी होवून निर्वाचित सदस्यांची नावे दिनांक २५/०१/२०२२ च्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहेत . 


, 


, 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -१ ( २ ) व ( ७ ) आणि कलम ३४१ ब -२ ( १ ) व ( ४ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी हा निर्वाचित सदस्यांची नावे राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून २५ दिवसाच्या आत पहिली विशेष सभा आयोजित करेल व या सभेमध्ये 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करण्यात येईल अशी तरतूद असून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणूक ) ( सुधारणा ) नियम 
२०० ९ मधील नियम ७ - क व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -२ ( ४ ) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी 
निवडून आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची नावे निवडून आलेल्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द करावयाची आहेत . 


, 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियम व नियमान्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , राधाबिनोद अ . शर्मा जिल्हाधिकारी , बीड या आदेशान्वये असे जाहीर करतो की , 
बीड जिल्हयातील केज , आष्टी , पाटोदा , वडवणी व शिरूर कासार या पाच नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीसाठी आयोजित केलेल्या 
दिनांक १४/०२/२०२२ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील परिशिष्ट - ब मध्ये दर्शविलेले निर्वाचित सदस्य हे त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या नगर पंचायतीचे 
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून दिनांक १४/०२/२०२२ पासून पहिल्या अडीच वर्षाकरीता रितसर निवडून आले आहेत . 

परिशिष्ट ब 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


अध्यक्ष पदाचे 


निवडून आलेले उपाध्यक्षांचे नांव 


नाव 


आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ . 


आष्टी 


श्रीमती पल्लवी स्वप्नील धोंडे 


सर्वसाधारण महिला 


२ . 


पाटोदा 


श्रीमती सय्यद खतीजाबी अमर 


सर्वसाधारण महिला 


३ . 


वडवणी 


श्रीमती वंदना शेषेराव जगताप 


सर्वसाधारण महिला 


श्री . शैलेश पुरूषोत्तम सहस्त्रबुध्दे 
श्री . बामदळे शरद ज्ञानोबा 
श्री . बन्सी केशव मुंडे 
श्रीमती देसरडा श्वेता प्रकाश 
श्रीमती शितल पशुपतीनाथ दांगट 


४ . 


शिरूर कासार 


श्रीमती गाडेकर प्रतिभा रोहिदास 


सर्वसाधारण महिला 


५ . 


केज 


श्रीमती सिता प्रदीप बन्सोड 


अनुसचीत जाती 


, 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १ ९ ६५ चे कलम ३४१ ब -३ ( १ ) अन्वये अध्यक्षपदाची निवड झाल्यापासून 
सात दिवसाचे आत नगर पंचायत सदस्यांचे नामनिर्देशन करण्याचे प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांनी नगर पंचायत सदस्यांची विशेष सभा आयोजित 
करण्याची तरतूद असून महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम २०१० व सुधारणा 
नियम २०१२ नुसार नियुक्त्यांची कार्यप्रणाली निश्चित करून दिलेली असून मूळ नियमातील नियम ६ नुसार शक्य तितक्या लवकर नामनिर्देशित केलेल्या 
सदस्यांची नावे जिल्हाधिकारी यांनी राजपत्रात प्रसिध्द करण्यासाठी पाठवावयाची आहेत . 


, 


, 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमान्वये व नियमान्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , राधाबिनोद अ . शर्मा जिल्हाधिकारी , बीड याद्वारे आदेशित करतो की , बीड 
जिल्ह्यातील केज , आष्टी , पाटोदा , वडवणी व शिरूर कासार या पाच नगर पंचायतीच्या नामनिर्देशित सदस्य पदाच्या निवडीसाठी दिनांक २२/०२/२०२२ 
रोजीच्या विशेष सभेमध्ये खालील परिशिष्ट क मध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती या त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या नगर पंचायतीचे नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून 
विद्यमान नगर पंचायतीच्या कालावधीकरीता नियुक्त झालेले आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ३ - ९ , २०२२ : फाल्गुन , १२-१८ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


, 


परिशिष्ट क 


अ.क्र . 


नगर पंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


१ . 


आष्टी 


१. श्रीमती अनिता दादासाहेब गर्जे 


२ . 


पाटोदा 


. 


२. श्री . मिर्झ अस्लम नियामतुल्ला बेग 
१. श्री . सतिष विष्णु घोलप 
२. श्री . सुशिल श्रीधर कोठेकर 
१. श्री . मुंडे आरूण सुरेश 
२. श्री . गुरूप्रसाद लक्ष्मणराव माळवदे 


३ . 


वडवणी 


४ . 


शिरूर कासार 


१. श्री . काटे वसंत गणपतराव 


२. श्री . हरिदास दादासाहेब वसंत 


५ . 


केज 


१. श्री . ईनामदार हारून चाँदपाशा 


२. श्री . खुरेशी मुस्तफा अब्दुल वहाब 


ठिकाण - बीड 
दिनांक २५/०२/२०२२ 


( राधाबिनोद अ.शर्मा ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


